पुणे जिल्ह्यातील तत्कालिन वाहतूक कंत्राटदार श्री.प्रविण 
कोठारी यांनी दि.२९ मार्च, २००१ रोजीच्या शासन 
निर्णयातील व त्यांच्यासोबत करण्यात आलेल्या 
करारनाम्यातील तरतूदीनुसार दाखल केलेल्या दिवाणी 
दाव्याच्या अनुषंगाने त्यांच्यासोबत झालेल्या तडजोडीअंती 
मान्य झालेल्या रकमेच्या प्रदानास मान्यता देण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : याचिका-१७१४/प्र.क्र.१८२/नापु.१६-अ, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०७मे, २०२४. 


संदर्भ :- 

१. अन.ना.पु.व ग्रा.सं.वि., शासन निर्णय क्र.साविव्य-१०००/४०१९/प्र.क्र.३४७/२००० 

/नापु-२८, दि.२९ मार्च, २००१ 
. शासन पत्र क्र. संकीर्ण १००४/१२६६/प्र.क्र.१२९/नापु-१६ अ, दि.८ मे, २००६ 

३. विशेष दिवाणी दावा क्र.८५९/२०१३ याप्रकरणी मा. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे 
दि.४ जून, २०१८ चे आदेश 

४. प्रथम अपिल क्र.२३५/२०१९ मध्ये मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे दि.२६ फेब्रुवारी, २०१९, 
दि.३० जानेवारी, २०२० व दि.०३ जुले, २०२१ रोजीचे आदेशा 

५. विभागाचे कार्यालयीन आदेश क्र.याचिका-१७१४/प्र.क्र.१८२(भाग-२)/नापु-१६ अ, दि.२५ 
सप्टेंबर, २०२३ 


प्रस्तावना :- 


पुणे जिल्ह्यातील तत्कालिन वाहतूक कंत्राटदार श्री.प्रविण कोठारी यांनी वाचा क्र.१ येथील 
शासन निर्णयातील तरतूदी तसेच, त्यांच्यासोबत करण्यात आलेल्या दि.३१.०३.२००१ रोजीच्या 
करारनाम्यातील तरतूदीनुसार त्यांच्या सन २००१-२००६ या कंत्राट कालावधीतील दरवाढ व डिझेल 
दरवाढ यापोटी होणाऱ्या दाव्याच्या मूळ रकमेवर २१% व्याजासह रकमेची मागणी करणारा विशेष 
दिवाणी दावा क्र.८५९/२०१३ जिल्हा न्यायालय, पुणे येथे दाखल केला होता. या दाव्याचा निकाल दि.४ 
जून, २०१८ रोजी लागला आहे. त्यानुसार जिल्हा न्यायालयाने श्री.कोठारी यांना दरवाढ व डिझेल 
दरवाढ अशी रु.३९,३२,६४,६९२/- (अक्षरी रुपये एकोणचाळीस कोटी बत्तीस लाख चौसष्ठ हजार TE} 
ब्याण्णव फक्त) इतकी रक्कम त्यांना प्रत्यक्ष देय होईपर्यंत १२% व्याजाने अदा करावयाचे आदेशा दिले. 
२. या आदेशास विभागाने मा.उच्च न्यायालयामध्ये प्रथम अपिल क्र.२३५/२०१९ अन्वये आव्हानित 
केले. या अपिलावर दि.२६ फेब्रुवारी, २०१९ रोजी सुनावणी झाली त्यामध्ये मा.उच्च न्यायालयाने जिल्हा 
न्यायालयाच्या दि.४ जून, २०१८ च्या निर्णयास अंतरिम स्थगिती देऊन दाव्याची मुळ रक्‍कम 
रु.३९,३२,६४,६९२/- (अक्षरी रुपये एकोणचाळीस कोटी बत्तीस लाख चौसष्ठ हजार सहाशे ब्याण्णव 
फक्त) व त्यावरील १२ टक्‍के नुसार व्याजाची परिगणना करुन येणाऱ्या रकमेच्या ५०% रक्कम मा.उच्च 


शासन निर्णय क्रमांकः याचिका-१७१४/प्र.क्र.१८२/नापु.१६-अ, 


न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीमध्ये जमा करण्याचे आदेश पारीत केले. त्यानुसार सदर मूळ रक्‍कम व व्याजाची 
परिगणना करण्यात येऊन रु.४९,९८,०९,६१४/- (अक्षरी रुपये एकोणपन्नास कोटी अठ्ठु्याण्णव लाख नऊ 
हजार Wel चौदा फक्त) इतकी रक्‍कम मा.उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीमध्ये जमा करण्यात आली. 
त्यानंतर श्री.प्रविण कोठारी यांनी मा.उच्च न्यायालयामध्ये दाखल केलेल्या सिव्हील अँप्लिकेशन 
क्र.३६८०/२०१९ मध्ये दि.३० जानेवारी, २०२० रोजी मा.उच्च न्यायालयाने श्री.कोठारी यांना रजिस्ट्रीमध्ये 
जमा असलेली रु.४९,९८,०९,६१४/- (अक्षरी रुपये एकोणपन्नास कोटी अठ्ठ्याण्णव लाख नऊ हजार 
eral चौदा फक्त) इतकी रक्‍कम वैयक्तिक हमीवर आहरित करण्याची अनुमती दिली व उरलेली ५०% 
रक्‍कम दि.१२ जुन, २०२० पर्यंत मा.उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीमध्ये जमा करण्याचे आदेश पारित 
करण्यात आले. श्री.कोठारी यांना वैयक्तिक हमीवर उक्त रक्‍कम आहरित करण्याच्या उच्च 
न्यायालयाच्या सदर आदेशास विभागाने मा.सर्वोच्च न्यायालयामध्ये 8_? ॥१०.३६२७/२०२० द्वारे 
आव्हानित केले होते. दि.०४ नोव्हेंबर, २०२० रोजी मा.सर्वोच्च न्यायालयाने सदर विशेष अनुमती याचिका 
रद्द केली. 

३. सदर प्रकरणी रु.१,००,२४,८९,०९१ /- (अक्षरी रुपये शंभर कोटी चोवीस लाख एकोण्णव्वद 
हजार एक्क्याण्णव फक्त) इतकी रक्कम मा.उच्च न्यायालयात जमा करण्यात आली असून त्यापैकी, 
रु.४९,९८,०९,६१४/- (अक्षरी रुपये एकोणपन्नास कोटी अठ्ठ्याण्णव लाख नऊ हजार सहाशे चौदा फक्‍त) 
इतकी रक्कम श्री.कोठारी यांनी आहरीत केली आहे. सद्यस्थितीत रु.५०,२६,७९,४७७/- (अक्षरी रुपये 
पन्नास कोटी सव्वीस लाख एकोणऐंशी हजार चारशे सत्त्याहत्तर फक्त) इतकी शासनाची रक्‍कम मा.उच्च 
न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीमध्ये शिल्लक आहे. 

४. प्रस्तुत न्यायालयीन प्रकरणी श्री.कोठारी यांनी Compromise Terms सादर केल्या असून सदर 
Compromise Terms च्या अनुषंगाने पुढील निर्णय घेण्यासाठी मा.मुख्यमंत्री यांच्या मान्यतेने मुख्य 
सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली दि.२५ सप्टेंबर, २०२३ रोजीच्या शासन आदेशान्वये खालीलप्रमाणे समितीचे 
गठन करण्यात आले आहे. 


अ.क्र अधिकाऱ्यांचे पदनाम समितीमधील पद 
| 9. | मुख्य सचिव अध्यक्ष 
२. | प्रधान सचिव, विधि व न्याय विभाग सदस्य 
३. | प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग सदस्य 
४. ।सचिव, अ.ना.पु. व ग्रा.सं. विभाग सदस्य 


सदर समितीची दि.१६ फेब्रुवारी, २०२४ रोजी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. सदर 
बैठकीमध्ये पुढीलप्रमाणे मान्यता देण्यात आलेली आहे. - 


© श्री. प्रविण कोठारी यांनी दाखळ केलेल्या न्यायालयीन प्रकरणी त्यांच्या जिल्हा न्यायालयाच्या 
आवदे्यायध्ये THE केल्याऱुसार रु.3९,3२.६७६९२/- (अक्षरी रुपये एकोणचाळीस कोटी TART 
MT ARMS हजार AER GOTT फक्त इतक्या गुळ रक्‍कयेवर या. उच्च न्यायालय TIS 
यांच्या दि.०४.०७.२०२१ व्या HEATED TUS केलेल्या कालावधीपर्यात § % TAMU PPT 
फरिगणीत करण्यात याकी: 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः याचिका-१७१४/प्र.क्र.१८२/नापु.१६-अ, 


© SPIN वाहतूक कंत्राटदार क्री. WIT कोठारी यांनी या. उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीमध्ये 
जमा असलेल्या रू.१००, २७८९,०९५/- (अक्षरी रुपये डांगर कोटी कोकीस लाख एकोण्णव्वद 
हजार एक्क्याण्णयव फक्त) इतक्या रक्‍कयेतून त्यांनी आहरीत BAT रू. 88, ९८,०९,६ 18/- 
(अक्षरी रुपये एक)ोणपत्नास कोटी ASTON लाख नळ हजार सहाही WET फक्त इतकी VIHA 
वजा जाता उर्वरीत रककम आहरीत करण्यास MAA AT मान्यता दिळी. 


५. याबाबत तत्कालीन वाहतूक कंत्राटदार श्री. प्रविण कोठारी यांनी मा.मुख्य सचिव यांच्या 
अध्यक्षतेखालील समितीच्या निर्णयास ळेखी सहमती दर्शविली आहे. मा.मुख्य सचिव यांच्या 
अध्यक्षतेखालील समितीच्या बैठकीमध्ये घेण्यात आलेल्या निर्णयास शासनाची मान्यता प्राप्त झाली 
आहे. त्यानुसार खालीलप्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय- 


१. पुणे जिल्ह्यातील तत्कालिन वाहतूक कंत्राटदार श्री. प्रविण कोठारी यांच्या दिवाणी 
दाव्याप्रकरणी मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल First Appeal No.234/2098 मध्ये 
श्री.कोठारी यांनी अन्नधान्य वाहतूकीच्या अनुषंगाने मा.जिल्हा न्यायालयाने आदेशामध्ये नमूद 
मूळ रक्‍कम रु.३९,३२,६४,६९२/- (अक्षरी रुपये एकोणचाळीस कोटी बत्तीस लाख चौसष्ठ 
हजार सहाडो ब्याण्णव फक्त) व त्यावरील ६ टक्‍के व्याज मा.उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीमध्ये 
पूर्णत: जमा करेपर्यंतच्या (दि.२६ जुले, 2029) या कालावधीसाठी परिगणित होणारी रक्‍कम 
रु.७५,३१,७६,५९८/- (अक्षरी रुपये पंच्याहत्तर कोटी एकतीस लाख Bere हजार Taal 
अठ्ठ्याण्णव फक्त) इतकी रक्कम श्री.प्रविण कोठारी यांना प्रदान करण्यास शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


२. त्यानुसार परिगणनेचा Tales खालील तक्त्यांमध्ये दर्शविण्यात आला आहे - 


तक्‍ता अ 


i मूळ रक्‍कम B.38,32,68,682/- 
(मा. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांनी दिलेल्या आदेशानुसार सन 
२००१ ते सन २००८ या कालावधीतील लगतच्या जिल्ह्यातील 
दरवाढ + डिझेल दरवाढ) 

२. ।मा. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांनी दिलेल्या आदेज्ञानुसार | रु.६०,६३,५४,२६५/- 
१२% व्याजाने होणारी रक्‍कम 
३. | AT. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांनी दिलेल्या आदेशानुसार मूळ | रु.९९,९६,१९,२२७/- 
रक्‍कम व त्यावरील १२% व्याजाने होणारी एकुण रक्‍कम 
(१--२) 

४. । मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे रु.६,०६,१९,२२७/- इतकी | रु.२८,६९,८६४/- 
रक्‍कम उशिराने जमा केल्याने न्यायालयीन आदेशानुसार 
विभागाने भरलेले अतिरिक्त व्याज 

५. | मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार याप्रकरणी विभागाने | रु.१,००,२४,८९,०९१/- 
मा.उच्च न्यायालयात भरलेली एकूण रक्‍कम (१--२--४) 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः याचिका-१७१४/प्र.क्र.१८२/नापु.१६-अ, 


६. 


मा.उच्च न्यायालयाच्या दि. ३० जानेवारी, २०२० रोजीच्या | रु.४९,९८,०९,६१४ /- 


आदेझानुसार श्री.प्रविण कोठारी यांनी आहरित केलेली 


रक्‍कम 


acd gf 


दि.१६.०२.२०२४ रोजी झालेल्या मुख्य सचिव यांचे अध्यक्षतेखालील समितीच्या बैठकीमध्ये 
घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार ६ टक्के व्याजाने परिगणित केलेली रक्‍कम 


७. 


मूळ रक्‍कम 
( मा. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांनी दिलेल्या आदेशानुसार 
सन २००१ ते सन २००८ या कालावधीतील लगतच्या 
जिल्ह्यातील दरवाढ + डिझेल दरवाढ) 


रु.३९,३२,६४,६९२/- 


समितीने मान्यता दिलेल्या ६% व्याज दरानुसार मा.उच्च 
न्यायालयाच्या दि.०३.०७.२०२१ रोजीच्या आदेशानुसार 
परिगणीत व्याजाची रक्‍कम (दि.२६ जुले, २०२१ पर्यंत) 


रू.३५,९९,१६,९०५/- 


एकूण रक्‍कम (मूळ रक्‍कम + व्याजाची रक्‍कम) (७--८) 


रू. ७५,३१,७६,५९८/- 


|, मा. उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशानुसार 


मा.उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीमध्ये जमा करण्यात 
आलेली रक्कम रू. 


रु.१,००,२४,८९,०९१/- 


lx श्री. प्रविण कोठारी यांनी मा. न्यायालयाच्या आदेशानुसार 


आहरीत HAS रक्‍कम रू. 


रू. ४९,९८,०९,६१४/- 


. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या रजिस्ट्रीमध्ये शिल्लक 


रक्‍कम रू. 


रू.५०,२६,७९,४७७/- 


. | मुख्य सविवांच्या अध्यक्षतेखाळीलळ समितीने दिलेल्या 


मान्यतेनुसार श्री. कोठारी यांनी यापूर्वी आहरीत केलेली 
रक्‍कम वजा जाता उर्वरीत देय रक्‍कम (९-१२) 


रू. ७५,३१,७६,५९८/- 
_ (वजा) 

रू. ४९,९८,०९,६१४/- 

= रू. २५,३३,६६,९८४/- 


१४. 


प्रस्तुत प्रकरणी शासनाची होणारी आर्थिक बचत 


रु.१,००,२४,८९,०९१/- 

_ (वजा) 
रू. ७५,३१,७६,५९८/- 
= रू.२४,९३,१२,४९३/- 
(रू. चोवीस कोटी त्र्याण्णव 
लाख बारा हजार चाररो 
त्र्याण्णव फक्त) 


३. त्यानुसार याप्रकरणी मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे रू.१००,२४,८९,०९१/- (अक्षरी रुपये शांभर 


कोटी चोवीस ळाख एकोण्णव्वद हजार एक्क्याण्णव फक्त) इतकी रक्‍कम जमा असून त्यापैकी 


श्री.प्रविण कोठारी यांनी रु. ४९,९८,०९,६१४/- (अक्षरी रुपये एकोणपन्नास कोटी अठ्ठ्याण्णव 


लाख नऊ हजार सहाशे चौदा फक्त) यापूर्वीच आहरित केली आहे. उर्वरित 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः याचिका-१७१४/प्र.क्र.१८२/नापु.१६-अ, 


प्रति, 


रु.५०,२६,७९,४७७/- (अक्षरी रुपये पन्नास कोटी सव्वीस ore veal हजार grat 
सत्त्याहत्तर फक्त) इतकी रक्‍कम मा.उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीमध्ये शिल्लक आहे. 


. श्री.प्रविण कोठारी यांनी आहरीत केलेली रक्‍कम वजा जाता, रु.२५,३३,६६,९८४/- (अक्षरी 


रुपये पंचवीस कोटी तेहतीस ळाख सहासष्ठ हजार नऊडी चौऱ्याऐंशी फक्त) इतकी रक्‍कम 
त्यांना प्रदान करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


. श्री.प्रविण कोठारी यांना अदा केल्यानंतर मा.उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीमध्ये शिल्लक 


राहणारी रु.२४,९३,१२,४९३/- (अक्षरी रुपये चोविस कोटी त्र्याण्णव लाख बारा हजार चारऱो 
त्र्याण्णव फक्त) इतकी रक्कम शासनास परत मिळण्याच्या अनुषंगाने पुढील न्यायालयीन 
कार्यवाही करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


. सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका, १९७८, भाग पहिला, उप विभाग दोन 


मधील अनु.क्र.२, नियम क्र.७ अन्वये प्रशासकिय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदरचा झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२४०५०८१२५८५१६००६ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


RAJASHREE RAHUL 
SARANG 


(राजश्री सारंग) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. अ.मु.स. / प्रधान सचिव, (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. प्रधान सचिव, विधि व न्याय विभाग, मंत्राळय मुंबई 

५. मा. मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव 

६. प्रधान सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांचे स्वीय सहायक 

७. वित्तीय सल्लागार व उप सचिव, अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग,मुंबई 

८. जिल्हाधिकारी, पुणे 

९. जिल्हा पुरवठा अधिकारी, पुणे 

१०.महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१,मुंबई 

११.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र-१,मुंबई 

१२.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, नागरी पुरवठा, लेखा परीक्षा मंडळ द्वारा - वित्तीय 
सल्लागार व उप सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग,मुंबई 

१३.वित्त विभाग, व्यय-४, मंत्रालय,मुंबई 

१४.निवड नस्ती (कार्यासन ना.पु.१६-आओ) 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


